पोलीस व सैन्यदल भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेंतर्गत 
सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता निधी वितरणाबाबत 
(लेखाशिर्ष २२३० ०७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांक निधी-२०२३/प्र.क्र.१०१/का.०९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र टीएसपी-१४४९/प्र.क्र.५५/का-१९ 
दि. १२/१०/१९८९ 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र भपोप्र-१००२/प्र.क्र.५९/का.९ 
दि. २८/०८/२००२ 
3) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र ॒पोप्रके-२००८/प्र.क्र.२५८/का.५ 
दि. ०४/०३/२०१० 
४) आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.जा.क्र.विकास- 
२०१६/प्र.क्र.६८/का.३(५/६३५४ दि. १३ सप्टेंबर, २०२३ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा येथील क्र.१ ते ३ शासन निर्णयान्वये राज्यात अनुसूचित जमातीच्या युवकांना 
पोलीस व सैन्यदल भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणे ही योजना दरवर्षी राबविण्यात येते. आता वाचा येथील क्र. 
३ अन्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कडून 
निधी वितरणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जनजाती उपयोजना 
क्षेत्राकरीता केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प या योजनेंतर्गत रू. ४९९.९९ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित आहे. त्यानुषंगाने वाचा क्र.४ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या विनंतीस 


अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


aa निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत पोलीस व सैन्यदल भरतीपूर्व प्रशिक्षण या योजनेसाठी 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीमधून सध्या सुरू असलेल्या जव्हार, 


किनवट, नाशिक व राजूर या प्रशिक्षण केंद्राकरीता खालीलप्रमाणे उपलब्ध असलेला निधी 


वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः निधी-२०२३/प्र.क्र.१०१/का.०९ 


(रु. लाखात) 
योजना लेखाशिर्ष | बाब सन २०२३-२४ मधील | वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय तरतूद | येत असलेली तरतूद 
पोळीस व सैन्यदल | 2230 ०७५५ | ५०, ४९९.९९ ११२.७६९५७ 
भरतीपूर्व प्रशिक्षण इतर खर्च 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रू. १,१२,७६,९५७/-(रू. एक कोटी बारा लक्ष BETA हजार नऊशे 


चोपन्न फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना 


अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


३. सदर योजनेंतर्गत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेची 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, साध्य झालेले भौतिक 


उदिष्ट्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती शासनास सादर करावी. 


द. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३११०३१२१०३२९५२४ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH VUAY WAJE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


प्रत, 


Cc AD AD OO 


WAJE 


2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad75264 
16132cf28f14776, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B7071E97979 
6D37178D3B709E19155AB, cn=PRAKASH VAY WAJE 

Date: 2023.11.03 12:11:09 +05'30' 


(प्र.वि.वाजे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 
मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधी-२०२३/प्र.क्र.१०१/का.०९ 


८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

१०.मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 

११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१२.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१६.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१७.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१८. कक्ष अधिकारी(का-६), आदिवासी विकास विभाग, मुंबई. 

१९.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ). 

२०.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ). 

२१.निवडनस्ती कार्यासन ०९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


